कारागृह विभागातील अधीक्षक मध्यवर्ती 
कारागृह संवर्गातील अधिका-यांच्या बदल्या 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०१३/प्र.क्र.१००/तुरुंग-१ 


मंत्रालय,३० वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र 


कफ परेड, मुंबई- ४०० ००५ 


दिनांक: ०८ऑगस्ट, २०१३ 


शासन निर्णय-- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ अन्वये कारागृह विभागातील अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह संवर्गातील खाली 


नमूद केलेल्या अधिका-यांची बदली त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-३ मध्ये दर्शविलेल्या कारागृहात करण्यात येत 


आहे. 
अधिका-याचे नाव सद्या कार्यरत असलेले मध्यवर्ती कारागृह | बदलीचे प्रस्तावित ठिकाण. 
१ (२) (३) 
श्री.वैभव सा. कांबळे औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह । नागपूर मध्यवर्ती कारागृह 
श्री.विनोद वि. शेकदार नागपूर मध्यवर्ती कारागृह औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह 


अप्पर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पुणे यांनी सर्वश्री. वैभव कांबळे व विनोद 


शेकदार, अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह यांना उपरोक्‍त बदलीवर हजर होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त 


करावे तसेच त्यांना त्यांच्या बदली झालेल्या कार्यालयात तात्काळ हजर होण्याच्या सूचना द्याव्यात 


सदर आदेश महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ कलम ४ (एको(दोन) व कलम ५ मधील 


तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०१३/प्र.क्र.१००/तुरुंग-१ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०८०८१४१३०५२१२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhairawnath 


B h al rawn at h ह Ga: Parkhi 


: CN = Bhairawnath Bhalchandra 
Parkhi, C = IN, S = MAHARASHTRA, 
Bhalchandra © = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = HOME 


Parkhi Date: 2013.08.08 14:35:06 +05'30' 


(मै.भा.पारखी) 
सह सचिव, गृह विभाग,महाराष्ट्र राज्य 


प्रत, 


१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 


२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई . 


३) कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) पुणे/पशचिम विभाग, पुणे/ मध्य विभाग, औरंगाबाद/ 


पूर्व विभाग, नागपूर. 


४) सर्व अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह./ सर्व अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१/वर्ग-२. 


५) प्राचार्य तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, येरवडा, पुणे/ किशोर सुधाराळय, नाशिक. 


६) महालेखापाल, महाराष्ट्र, १ (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 


७) महालेखापाल, महाराष्ट्र, १ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 


८) श्री.वैभव सा. कांबळे, अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह, औरंगाबाद. 


९) श्री.विनोद वि. शेकदार, अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर. 


१०) निवडनस्ती कार्यासन तुरुंग-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


